भारतीय दंड संहितेचे कलम “124-A” 
लावण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः फौरिया-०४१५/१२७२/प्र.क्र.६३/विशा-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २ नोव्हेंबर, २०१५. 
संदर्भ :- शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१५ चे शासन परिपत्रक. 


परिपत्रक : 
फौजदारी जनहित याचिका क्रमांक ३/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 


दि. १७.३.२०१५ च्या आदेशातील परिच्छेद क्र. १७ च्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना सर्व पोळीस 
यंत्रणांना कळविण्यासाठी निर्गमित केलेले संदर्भाधीन दि. २७ ऑगस्ट, २०१५ चे शासन 


परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१५११०२१५२६३६८३२९ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kailas 


Kal | as 1101 Arjun 


Gaikwad, C = IN, S = 


Arjun eo: 


ies, oe मोडक 
Gaikwad ७९४४७७७ 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः BRAT ०४१५/१२७२/प्र.क्र.६३/वि.शा.१ अ 


४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा व विधानपरिषद. 

५. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सर्व सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 

१२. विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

१३. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी (सवी 

१४. पोलीस आयुक्त (सवी. 

१५. परिक्षेत्रीय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक (सवी. 

१६. जिल्हा पोलीस अधीक्षक (सवी. 

१७. जिल्हा माहिती अधिकारी (सवी. 

१८. प्रबंधक, मूळ शाखा उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने). 
१९. प्रबंधक, अपील शाखा उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने). 
२०. निवड नस्ती, कार्यासन विशा-१अ, गृह विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


